बदली रद्द करणेबाबत. 


सहयोगी प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक, 


शासकीय अभियांत्रिकी 


महाविद्यालय, 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा,गट -अ 


महाराष्ट्रशासन 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/(प्र.क्र.१०१/२१)/तांशि-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन,मादाम कामा रोड 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ ऑक्टोबर, २०२१. 


संदर्भ - १. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन आदेश क्र. बदल्या-२०२०/(प्र.क्र.६९/२०/ 


तांशि-१, दि.३०/०९/२०२०. 


२. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन आदेश क्र. बदल्या-२०२०/(प्र.क्र.६७/२०)/ 


तांशि-१, दि. ०७/१०/२०२०. 
शासन आदेशा : 


संदर्भाधीन क्र.१ व २ अन्वये सहयोगी प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा, गट-अ या संवर्गातील अध्यापकांच्या सन-२०२० मधील 
नियतकालीक बदल्यांचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर आदेशांमधील प्रशासकीय 
कारणास्तव बदली करण्यात आलेल्या खाली नमूद अध्यापकांची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-४ येथे 
दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात आलेली बदली या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. त्यांचे नियमित 


पदस्थापनेचे ठिकाण स्तंभ-३ नुसार राहील. 


अ.क्र अध्यापकाचे नाव व पदनाम पंदर्भाधीन बदली आदेश निर्गमित | संदर्भाधीन आदेशान्वये बदली 
होण्यापूर्वीचे ठिकाण करण्यात आलेले ठिकाण 
ad २ ३ 1 छे_| 
डॉ. राजाराम म. दमगीर, झासकीय अभियांत्रिकी झासकीय अभियांत्रिकी 
(| सहायक प्राध्यापक,स्थापत्य अभियांत्रिकी. महाविद्यालय, औरंगाबाद महाविद्यालय, जळगाव 
डॉ.यडावंत अ. कोळेकर, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे शासकीय अभियांत्रिकी 
२ स हायक प्राध्यापक, स्थापत्य अभियांत्रिकी. महाविद्यालळय,यवतमाळ 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय,पुणे शासकीय अभियांत्रिकी व 


डॉ. संजयकुमार लि. पाटील, 
सहयोगी प्राध्यापक, 
उपकरणीकरण अभियांत्रिकी 


संशोधन महाविद्यालय, अवसरी 


2. सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येतील 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/(प्र.क्र.१०१/२१)/तांशि-१ 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००५१५०६२०५००८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SAMEER Bc NENT Fr eh TERA 


357b0e2247b4328b571451509bf 1 bfdbd20c865128a01842 
S3BBBDAAGEI 


’8D4BEOF460D863592471 


LAXMAN DHERE केणे 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अध्यापक (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 
प्रत, 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
) मा.राज्यमंत्री,उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे / औरंगाबाद/ नाशिक/ अमरावती. 
) प्राचार्य/ संचालक, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे/ अवसरी/ औरंगाबाद/ जळगाव/ 
यवतमाळ 
७) प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
८) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्र शिक्षण संचालनालया मार्फत). 
९) निवडनस्ती- aif -१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


